प्रत : 


राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) 
या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो २०२४/प्र.क्र.३१/विशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १८ मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो २०२४/प्र.क्र.३१/विशि-३ 
दिनांक ९५ मार्च, २०२४ 
२) राज्य प्रकल्प संचालक, रुसा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. राप्रसं/ रुसा/ २०२३-२४/ २४७ 
दिनांक १८ मार्च,२०२४ 
शुद्धिपत्रकः- 


संदर्भाधीन दिनांक १८ मार्च, २०२४ च्या पत्रान्वये राज्य प्रकल्प संचालक, रुसा संचालनालय, मुंबई 
यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरुन संदर्भाधीन दिनांक १५ मार्च, २०२४ रोजी शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ मध्ये 
“आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा” याऐवजी “आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प उपसंचालक (वित्त), रुसा” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१८१७४०१६३२०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AJIT MADHUKARRAO ५४५५५ नज 


-deb455609479b6c7f30e7f 1 f9a8360c0f8600a542859e8fe229d6ea3 
33415e8d, postalCode=400032, 


‘Mal 
B AW | S KA R i ber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD3899261FEA 
D42F7D38A3141 AB69, “AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


Date: 2024.03.18 17:53:44 +05'30' 


( अ. म. बाविस्कर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हील, मुंबई. 

२) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) महालेखापाल, (लेखा ब अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५०) अधिदान व लेखा अधिकारो, मुंबई. 

६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१२) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१३) अवर सचिव (अर्थसंकल्प कक्ष), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


